ग्रामिण रुग्णालय, इगतपुरी,अभोणा, घोटी 
जि.नाशिक व उपजिल्हा रुग्णालय, त्र्यंबक 
जि.नाशिक येथील दंतशल्य चिकित्सकांची 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र. १६७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला,गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ २०१९/प्र.क्र.१६७/आरोग्य -३, 
दिनांक-२४.०५.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष ८-अ 
(मौ.आ)./नाशिक/दंतचि/अपदे/९१०-९१३/१९,दिनांक-१४.०५.२०१९. 


ares निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 


नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय,इगतपुरी जि.नाशिक, ग्रामिण रुग्णालय, अभोणा 


जि.नाशिक, उपजिल्हा रुग्णालय,त्र्यंबक जि.नाशिक व ग्रामिण रुग्णालय,घोटी जि.नाशिक येथील दंत 


शल्य चिकित्सक या प्रत्येकी १ पद याप्रमाणे ४ अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या 


अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय,इगतपुरी जि.नाशिक, ग्रामिण रुग्णालय, अभोणा जि.नाशिक, 


उपजिल्हा रुग्णालय,त्र्यंबक जि.नाशिक व ग्रामिण रुग्णालय,घोटी जि.नाशिक येथीळ दंत शल्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


चिकित्सक या प्रत्येकी १ पद याप्रमाणे ४ अस्थायी पदास दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 


२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व WIN, 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


मागणी क्रमांक-आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११० -१ इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१)- कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक- 


99.08.2098 च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१४५३२१४९१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil ी 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


«| Health Department 
Kad am P at | | Date: 2018.10.11 1 6:22:03 


+05'30 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये - राज्यस्तर) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय, इगतपुरी/अभोणा/घोटी/उपजिल्हा रुग्णालय, 


त्रंबक जि.नाशिक, 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. 
११, 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


